श्री.जितेंद्र नारायणराव काळे व इतर 
उप विभागीय अभियंता यांना मानीव 
दिनांक मंजुर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मानीव-२०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- १ शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक ज्येष्ठता-२०१३/प्र.क्र.३४७/सेवा-३, 
दिनांक ०६.०९.२०१४ 
२) शासन शुद्धीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक ज्येष्ठता-२०१३/प्र.क्र.३४७/सेवा-३, 
दिनांक १४.१२.२०२२ 


प्रस्तावना - 


सहायक अभियंता, श्रेणी-२ यांना उप विभागीय अभियंता पदावर पदोन्नतीसाठी (दिनांक १.०९.२०१६ 
च्या निवडसूचीसाठी (सन २०१६-१७) ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दिनांक ०६.०९.२०१४ रोजी प्रसिद्ध 
करण्यात आलेल्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीचा आधार घेण्यात आला होता. 

दिनांक ०६.०९.२०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ज्येष्ठता सूचीमध्ये श्री. जितेंद्र नारायणराव काळे, 
श्री. सुनिल नागोराव बावणे, श्री. महेश मनोहरराव माथुरकर, श्री.लक्ष्मीकांत प्रकाश राऊळकर, श्री.प्रकाह रामदास 
ताकसांडे यांना अनुक्रमे ज्येष्ठता क्रमांक ८५८, ९५९, ८२०, ८८३ व ८६० देण्यात आला होता. सबब, श्री. काळे व 
इतर यांचा सदर निवडसूचीत पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात आला नाही. 

श्री.लक्ष्मीकांत प्रकाहाराव राऊळकर व इतर यांनी सहायक अभियंता, श्रेणी-२ संवर्गाच्या दि.०६.०९.२०१४ 
रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, 
नागपूर खंडपीठामध्ये मूळ अर्ज क्र.३२५/२०१५ दाखल केला होता. प्रस्तुत प्रकरणी मा.न्यायाधीकरणाने दिनांक 
११.०८.२०२२ रोजी दिलेल्या अंतिम आदेझ्ाच्या अनुषंगाने विभागाने दिनांक ०६.०९.२०१४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या 
सहायक अभियंता, श्रेणी-२ संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये दिनांक १४.१२.२०२२ रोजीच्या शुद्धीपत्रकान्वये 
बदल करून, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये श्री.काळे, श्री.बावणे, श्री.माथुरकर, श्री.राऊळकर व श्री.ताकसांडे 


यांना अनुक्रमे ६५५-ब, ६५५-ड, ६५५-इ, ६५५-ह व ६५५-ई हा ज्येष्ठता क्रमांक देण्यात आला आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः मानीव-२०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३ 


तुकाराम पाटील (ज्येष्ठता क्रमांक ६५६) यांना सेवाजेष्ठ ठरत असल्याने श्री. पाटील यांच्या पदोन्नतीचा दिनांक 
३१.०७.२०१७ हा मानीव दिनांक देण्याबाबत श्री. काळे, श्री.बावणे, श्री.माथुरकर, श्री.राऊळकर व श्री.ताकसांडे 


यांनी दिनांक १९.१२.२०२२ च्या अर्जान्वये मागणी केळी होती. सबब, श्री. काळे व इतर यांना मानीव दिनांक 


उपरोक्‍त बदलामुळे श्री. काळे, श्री.बावणे, श्री.माथुरकर, श्री.राऊळकर व श्री.ताकसांडे हे श्री. संदिप 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 


श्री. जितेंद्र नारायणराव काळे, श्री.सुनिल नागोराव बावणे, श्री. महेश मनोहरराव माथुरकर, 


श्री.लक्ष्मीकांत VSR राऊळकर व श्री.प्रकाहा रामदास ताकसांडे उप विभागीय अभियंता हे सहायक अभियंता, 


श्रेणी-२ पदाच्या ज्येष्ठतेनुसार श्री. संदीप तुकाराम पाटील यांना सेवाज्येष्ठ ठरत असल्याने श्री. पाटील यांचा 


उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक ३१.०७.२०१७ हा दिनांक श्री. काळे, श्री.बावणे, 


श्री.माथुरकर, श्री.राऊळकर व श्री.ताकसांडे यांना उप विभागीय अभियंता पदाच्या पदोन्नतीचा मानीव दिनांक 


म्हणून खालीलप्रमाणे मंजुर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.| अभियंत्यांची नावे पदोन्नतीचे | निकटतम अधिका-याचे प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदाचा मंजूर 
पद नाव/पदोन्नतीचा दिनांक नियुक्तीचा करण्यात येत असलेला 
दिनांक मानीव दिनांक 
१ | att. जितेंद्र | उपविभागीय | श्री.संदीप तुकाराम दि.३१.०८.२०१८| दि.३१.०७.२०१७ 
नारायणराव काळे अभियंता । पाटील, 
दि.३१.०७.२०१७ 
२ _ श्री.सुनिल नागोराव | उपविभागीय | श्री.संदीप तुकाराम दि.३०.०९.२०१९| दि.३१.०७.२०१७ 
बावणे अभियंता । पाटील, 
दि.३१.०७.२०१७ 
३ श्री. महेश | उपविभागीय | श्री.संदीप तुकाराम दि.१९.१०.२०१८| दि.३१.०७.२०१७ 
मनोहरराव माथुरकर | अभियंता । पाटील, 
दि.३१.०७.२०१७ 
४ | श्री.लक्ष्मीकांत उपविभागीय | श्री.संदीप तुकाराम दि.२०.०८.२०१८| दि.३१.०७.२०१७ 
प्रकाश राऊळकर अभियंता । पाटील, 
दि.३१.०७.२०१७ 
५ | ayer रामदास | उपविभागीय | श्री.संदीप तुकाराम दि.१५.०५.२०१७। दि.३१.०७.२०१७ 
ताकसांडे अभियंता । पाटील, 
दि.३१.०७.२०१७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः मानीव-२०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३ 

२. सदर मानीव दिनांक खालील अटींच्या अधीन राहून मंजुर करण्यात येत आहे :- 
१) उपरोक्त तक्त्यात नमूद उप विभागीय अभियंता यांना त्यांचे सेवाकनिष्ठ असलेले श्री.संदीप 
तुकाराम पाटील यांचा उपविभागीय अभियंता या पदावरील तदर्थ पदोन्नती नियमित केल्याचा दिनांक 
३१.०७.२०१७ हा मानीव दिनांक, ते त्यांना सहायक अभियंता श्रेणी-२ संवर्गातील पदावरून उप विभागीय 
अभियंता या पदावरील तदर्थ पदोन्नती नियमित करण्यात आल्याच्या अनुषंगाने ते सदर पदावर प्रत्यक्ष रुजू 
झाल्याच्या दिनांकापर्यंत त्यांची काल्पनिक वेतननिश्चिती करावी. 
2) तसेच दिनांक 39.00.2099 हा मानीव दिनांक ते dae नमूद उपविभागीय अभियंता यांना उप 
विभागीय अभियंता या पदावर देण्यात आलेल्या तदर्थ पदोन्नतीच्या अनुषंगाने सदर अभियंते सदर पदावर रुजू 
झाल्याचा प्रत्यक्ष दिनांकापर्यंत या कालावधीतील काल्पनिक वेतन निश्चितीच्या अनुषंगाने वेतन व भत्त्यांची 
थकबाकी उपरोक्त तक्त्यातील अभियंत्यांना अनुज्ञेय राहणार नाही. 
3. श्री.लक्ष्मीकांत WHR राऊळकर व इतर यांनी दिनांक ०६.०९.२०१४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या 
सहा.अभियंता श्रेणी-२ संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधीकरण, नागपूर खंडपीठ येथे मूळ अर्ज क्र.३२५/२०१५ दाखल केला होता. सदर अर्ज दिनांक 
११.०८.२०२२ रोजी निकाली काढताना मा.न्यायाधीकरणाने श्री.राऊळकर व इतर यांच्या सेवाज्येष्ठतेत बदल 
करण्याचे आदेशित केले होते. तद्नुषंगाने सदर अभियंत्यांच्या सेवाज्येष्ठठेत बदल करण्यात आले आहेत. 
तथापि, मा.न्यायाधीकरणाच्या सदर निकालाविरोधात श्री.प्रशांत भानुदास शंकरपुरे व इतर यांनी मा.उच्च 
न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका क्र.२०७/२०२३ दाखल केली आहे. सदर रिट याचिका 
क्र.२०७/२०२३ व रिट याचिका क्र.८५१८/२०२२ या एकत्र करण्यात आल्या असून यावरील निर्णय अद्यापि 
प्रलंबित असुन सदर याचिकेवरील मा.उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मानीव दिनांकाचे 
आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 

हे आदेशा, संबंधीत वर्षाच्या निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता प्राप्त होण्याच्या अधीन 
तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५१६/कार्यासन १२, दिनांक १७.०७.२०२३ 
अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१५/२३/सेवा-३, दिनांक ०२.०८.२०२३ अन्वये प्राप्त 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मानीव-२०२३/प्र.क्र.०१/आस्था-३ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०५१५१४२८५३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


one SG & 


Digitally signed by Ranjit 
Shivajirao Ahire 
Date: 2023.09.05 15:18:33 +05'30' 


(रणजित अहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, अमरावती 

श्री. जितेंद्र नारायणराव काळे, उप विभागीय अभियंता (मुख्य अभियंता,अमरावती यांच्या मार्फत) 

श्री. सुनिल नागोराव बावणे, श्री. महेश मनोहरराव माथुरकर, श्री.लक्ष्मीकांत प्रकाश राऊळकर, 
श्री.प्रकाश रामदास ताकसांडे (मुख्य अभियंता,नागपूर यांच्या मार्फत) 

कार्यासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२), मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (कार्यासन- सेवा-३), मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी (आस्था-१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (आस्था-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


